विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) यांच्याकरीता 
०५ अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२४/प्र.क्र.११/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०७/१६/आ.पु.क., दि.२७ जानेवारी, २०१७. 
२) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. कार्यासन-७/ 
मुंबई सा.बां.परिमंडळ/प्र.क्र.०१०/२०२३/८९७, दि.३१ जानेवारी, २०२४. 

प्रस्तावना :- 

प्रधान महाळेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र, नागपूर यांच्या कार्यालयात ०५ विभागीय 
ळेखापाल (परिविक्षाधीन) यांची नव्याने नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदर कर्मचाऱ्यांना परिविक्षाधीन 
कालावधीत वेतन व भत्ते अदा करण्यासाठी विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) यांची ०५ पदे सेवार्थ 
प्रणालीमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्याच्या अनुषंगाने ०५ अधिसंख्य पदे परिविक्षाधीन कालावधीकरिता निर्माण 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र, नागपूर कार्यालयाकडे नव्याने नियुक्‍त 
करण्यात आलेले प्रशिक्षणार्थी विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) [Central Civil Services (Revised Pay) 
Rules, २०१६ in the Level ६ (Six) in the Pay Matrix] यांना मासिक वेतन व भत्ते मिळण्यासाठी परिविक्षाधीन 
कालावधीकरिता ०५ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. विभागीय लेखापाल या पदाची भरती प्रक्रिया स्टाफ सिलेक्शन कमिडानतर्फे करण्यात आली असून, 
सदर पदाचा परिविक्षाधीन कालावधी दोन वर्षांचा आहे. विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) या पदावर रुजू 
झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवाविषयक माहिती पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र उमेदवाराचे नाव शासन सेवेत परिविक्षाधीन 
रूजू झाल्याचा | कालावधी समाप्त 
दिनांक होण्याचा दिनांक 
fae | श्री.राहुल १८/१२/२०२३ १७/१२/२०२५ 
२ श्री.कमल गुप्ता २१/१२/२०२३ २०/१२/२०२५ 
3 श्री.राहुल शर्मा २१/१२/२०२३ २०/१२/२०२५ 
४ श्री.अनिल कुरी २९/१२/२०२३ २८/१२/२०२५ 
4 | shard रुहिल ०२/०१/२०२४ ०१/०१/२०२६ 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/ प्र.क्र.9/१६/आ.पु.क., दि.२७ जानेवारी, २०१७ मधील 
तरतुदीनुसार उपरोक्त विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) यांच्याकरीता ०५ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. वर नमूद कर्मचाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त झाल्याच्या दिनांकानंतरच्या 
दिनांकास सदर अधिसंख्य पदे आपोआप संपुष्टात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२४/प्र.क्र.११/प्रशासन-१ 


४. या बाबीवरील खर्च “ मागणी क्र. एच-०६, २०५९ सार्वजनिक बांधकामे, ८० सर्वसाधारण, ००१- 
संचालन व प्रशासन (योजनेतर) (०८), कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, मुंबई (०८) (०२) कार्यान्वयन 
(२०५९-१२४५) ” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२०८१६५३०३४७१८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUDEEP SAHADEO REWALE 


DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
WORKS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=41570e676233403355caab8cc6f4cb08480e2e80c6afc2b 
733ca211905e1d434, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


REWALE nnn ne slo aoe ERE 
(सुदीप सहदेव रेवाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति :- 

१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, मुंबई. 

२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, मुंबई. 

३) कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, मुंबई. 

प्रत- 
१. अपर मुख्य सचिव (सा.बां)/ सचिव (रस्ते)/ सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
३. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
४. प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 
७. जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
८. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-११/ आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. कार्यासन सेवा-४/अर्थसंकल्प-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


